मागणी क्रमांक के-११ मुख्य लेखाशीर्ष “६८०१ वीज 
प्रकल्पांसाठी कर्जे” सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील 
अंतिम तरतूद व बचतीची रक्कम प्रत्यार्पित करणेबाबत 
(कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२०/प्र.क्र. ३६(७/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक ३१ मार्च, २०२० 

शासन निर्णय- 

सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-११, मुख्य लेखाशिर्ष ६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे 
अंतर्गत केलेल्या एकूण कार्यक्रमांतर्गत तरतूद रुपये ३१०,६८,९२,०००/- (रुपये तिनशे दहा कोटी अडुसष्ट लाख 
ब्याण्णव हजार फक्त) प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 


(रक्‍कम हजारात) 
उपशीर्ष एकूण तरतूद | अंतिम प्रत्यार्पित । प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद/ खर्च | बचत 
a eee २ ३ 8 दु 
मागणी क्रमांक के-११, मुख्य लेखाशिर्ष | ३०००००० ३०००००० क्षेत्रिय 
६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे, १९० कार्यालयाकडून 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना प्रकल्पासाठी 
कर्जे, (००(०४ सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी निधी मागणी 
के.एफ soy जर्मन बँकेकडून निकष पुर्तता 
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीला करून प्रस्ताव 
कर्जे, (कार्यक्रम) (६८०१०६६५) प्राप्त न झाल्याने 
५५ कर्जे व आगाऊ रकमा तरतूद प्रत्यार्पीत 
केली आहे. 
मागणी क्रमांक के-११, मुख्य लेखाशिर्ष १०६८९२ १०६८९२ | कोरोना विषाणू 
६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे, १९० प्रादुर्भावाच्या 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना पार्श्वभूमीवर वित्त 
कर्जे, (००(०६) ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर विभागाने निधी 
प्रकल्पांतर्गत के.एफ. say जर्मन वितरणावर 
बँकेकडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण निर्बंध 
कंपनीला कर्जे, (कार्यक्रम) आणल्याने 
(६८०१०७०९) तरतूद प्रत्यार्पीत 
५५ कर्जे व आगाऊ रकमा केली आहे. 
एकूण २८०१ ३१०६८९२| 0 |_३१०६८९२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२०/प्र.क्र. ३६(७/ऊर्जा-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०२०४१५५४३२३११० असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
॥॥॥:-॥-१;६.॥॥-०॥ mn wenn 
Dhane 


de=40 jarashtra, 
2.5.4,20=a7 169861 1123263cde9d32423e9bb73044d9 1 edOcffad3b6267198ee50141 
59, 


झासनाचे अवर सचिव 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती कंपनी मर्या., प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
५ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होल्डिंग कंपनी मर्या., प्रकाहगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
६ अधिदानव लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई४०० ०५१ 
अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 
१० वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
११ नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 
१२ निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


